अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागांतर्गत 
क्षेत्रिय पुरवठा यंत्रणेतील जिल्हा पुरवठा अधिकारी/ 
अन्नधान्य वितरण अधिकारी/ उप नियंत्रक, गट-अ 
संवर्गातील अधिकारी यांच्या सर्वसाधारण विनंती 
बदल्या (सन २०२१. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन SMa क्रमांक : बदली-२३२१/प्र.क्र. १७६/ ना.पु.१५. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०००३२. 
दिनांक : ३० ऑगस्ट, २०२१. 


शासन आदेशा : 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (४) (दोन) व कलम ४ (५) मधील 
तरतुदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने क्षेत्रीय पुरवठा यंत्रणेतील 
खालील जिल्हा पुरवठा अधिकारी/अन्नधान्य वितरण अधिकारी/उपनियंत्रक, गट-अ यांची विनंती बदली 
त्यांच्या नावासमोरील दर्शवलेल्या स्तंभ क्र.४ मधील पदावर करण्यात येत आहे :- 


अ | अधिकारी यांचे नाव | सध्याच्या पदावर कार्यरत बदलीचे ठिकाण 
क्र असल्याचे ठिकाण 
1. २ ३ i ae 
वि श्री. अनिल सवाई | अन्नधान्य वितरण अधिकारी | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, गोंदिया 
क्र.२, नागपूर (श्री. देवराम वानखेडे जि.पु.अ. गोंदिया 
यांचे बदलीने रिक्‍त होणा-या पदी) 
२ | ait. रमेश जिल्हा पुरवठा अधिकारी, । जिल्हा पुरवठा अधिकारी, नागपूर 
धोंडाबाजी बेंडे वर्धा 
3 श्री. देवराम जिल्हा पुरवठा अधिकारी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, 
वानखेडे गोंदिया अमरावती 
४ | श्री. ज्ञानेश्वर उप नियंत्रक शिधावाटप, उपनियंत्रक शिधावाटप, 
भिवसन जवंजाळ ड- परिमंडळ फ-परिमंडळ 


२. संबंधित जिल्हाधिकारी/नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा यांनी उपरोक्त 
अधिकाऱ्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच, संबंधित अधिकाऱ्यांना त्यांच्या बदलीच्या पदावर रुजू 
करून घेऊन त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२३२१/प्र.क्र. १७६/ ना.पु.१५ 


३. वरीलप्रमाणे बदली करण्यात येत असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेच्या आदेशासोबत त्यांचे 
गोपनीय अहवाल, सेवापुस्तक तसेच अंतिम वेतन प्रमाणपत्र बदली करण्यात आलेल्या नवीन 
कार्यालयाकडे तात्काळ पाठविण्यात यावे. 


४. वरीलप्रमाणे पदस्थापना करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही 
प्रकारची रजा मंजूर करु नये व महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम ३० (सी) नुसार मूळ 
कार्यालयाने पदस्थापना झालेल्या अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारू नयेत. 


प. संबंधित अधिका-यांना नवीन पदस्थापनेच्या पदावर रुजू होण्यासाठी पदग्रहण अवधी, प्रवासभत्ता 
तसेच इतर प्रवासभत्ता व इतर अनुषंगिक भत्ते अनुज्ञेय राहणार नाहीत. 


६. सदर झासन Bear महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०९०११२३७४१७१०६ असा आहे. सदर आदेश 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार व नावाने, SURESH DNYANDEO : 


REDEKAR : _ 
(सु. ज्ञा. रेडेकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


) विभागीय आयुक्‍त नागपूर/अमरावती (यांना आवऱ्यक त्या कार्यवाही करीता) 
) नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई. 
) जिल्हाधिकारी, अमरावती/नागपूर/वर्धा/गोंदिया 
) उप आयुक्त (पुरवठा), नागपूर /अमरावती 
4) मा.मंत्री (अ.ना.पु.व ग्रा.सं.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


मा.राज्यमंत्री (अ.ना.पु.व ग्रा.सं.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय,मुंबई. 

मा. सचिव (अ.ना.पु.व ग्रा.सं.) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय,मुंबई. 

महालेखापाल -१ व २ (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

महालेखापाल -१ (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

qo) अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई 

११ जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/अमरावती/गोंदिया/वर्धा 

92) संबंधित अधिकारी (यांना संबंधित जिल्हाधिकारी व नियंत्रक, शिधावाटप व संचाळक नागरी 
पुरवठा यांच्यामार्फत) 

१३) सर्वकार्यासने, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग. 

१४  निवडनस्ती, कार्यासन नापु- १५. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


